सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर,२०२३. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३ व दि.३०.०६.२०२३, 
दि.१२.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३, दि.२३.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३, दि.२०.१०.२०२३, 
दि.८.११.२०२३ व दि.२८.११.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या बाब क्र. ०१-वेतन करीता ८०%, 
०२-मजूरी करीता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी alow, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, २४- 
पेट्रोळ तेळ व वंगण करीता ६०% व १०-कंत्राटी या बाबीकरीता wo % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. 


वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
यापुर्वी वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात 
घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. 


सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 


योजना/ बाबींकरीता निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व स्वयंस्पष्ट 
कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


8. 


सदर area निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध HOA 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 292399309930988828 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
RAJ E N D RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 | ba2dfa8a7 1cad386 
D EVA RA M 4b9b289879d173b67fcdc, postalCod 
=i 
serial INumber=F61 7DED8E7 182679ED107E63511160B2054D 
23D8173AD985E5B569A5802CEASA, Ri 
B H AWA R | DEVARAM BHAWARI 
Di 2023.12.14 16:50:49 +05'30' 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शा. नि.,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 09/ का-६, दि. १४ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२३-२४ | सदरशा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ae | २ ३ | षु गी 
मागणी क्र.टी-०२ 
१ | ००) (०१) आदिवासी ०१-वेतन ८०००० ४८००.०० आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००० १००.०० आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) १३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.०० | विकास, नाशिक 
(२२२५१०२५) १४-भाडेपट्टी व कर २४४ २४.४० 
एकूण (२२२५१०२५) ८३७४४ ५१७४.४० 
२ | (००) (०२ प्रादेशिक ०१-वेतन १३२८२७ ६६४१.३५ | आयुक्त, आदिवासी 
कार्यालये-जनजाती ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६९० १६९.०० | विकास, नाशिक 
विकास sige (ara | १३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९० 
खर्ची (२२२५ १०३४) १४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) १४४२५८ ७७८४.४५ 
3 | (00) (03) प्रकल्प ०१-वेतन ५५६२२७ २७८११.३५ | आयुक्‍त, आदिवासी 
अधिकारी (अनिवार्य खर्ची | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६० ५०६.०० | विकास, नाशिक 
(२२२५१०४३) १३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ४८१.६० 
एकूण (२२२५१०४३) ५९१११७ ३१३००.३५ 
४ | (00) (0४ एकात्मिकृत क्षेत्र | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३५ ३.५० आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | १३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.०० आदिवासी, 
खर्च) (२२२५१०५२) एकूण (२२२५१०५२) १९५ १९.५० | संशोधन व प्रशिक्षण 
५ | (०५) (09)- जनजाती ०१-वेतन ५२२११ ४१७६.८८ संस्था, पुणे 
संशोधन व प्रशिक्षण ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३७० ३७.०० 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) कग तत ग rer 
(2224 9304) 5 
एकूण (२२२५ १३०१) ५३१७३ ४२७३.०८ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८७२४८७ ४८५५१.७८ 
मागणी क्र.टी-०४ 
६ | (००) (09) आदिवासी ०१-वेतन १५४३०० १२३४४.०० उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य |। ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०० १०.०० | आदिवासी विकास 
खर्च) (२२५१०२११) १०-कंत्राटी सेवा १७०० १७०.०० | विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण (२२५१०२११) १५६१०० १२५२४.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १५७९०० १२७०४.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-२--टी-४ १०३०३८७ ६१२५५.७८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


